मेराजकमल टूर्स अँन्ड ट्रॅव्हल्स ., विक्रोळी (पूर्व), 
मुंबई - महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) 
हितसंबंधांचे संरक्षण (एम.पी.आय.डी.) अधिनियम 
१९९९ चे कलम ५ अन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
नेमणूकीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय-२०१४/प्र.क्र.९३/पोल-११ 
गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई-५ 
तारीख: १७ एप्रिल, २०१४ 


प्रस्तावना : 

आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई यांच्याकडील मे. राजकमल टूर्स अन्ड ट्रॅव्हल्स, विक्रोळी (पूर्व) या 
कंपनी विरूध्द गुन्हा.रजि. नंबर ७३ / २००९ भादंवि कलम ४०६, ४२०, ३४, सह ४, 4 पीसीएमसी अँक्ट 
या गुन्हयास महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ चे कलम 
३व ४ अन्वये गुन्हा दाखल आहे. या गुन्हयातील मालमत्ता संरक्षीत करण्यासाठी व पुढील चौकशीसाठी 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ या कायद्यामधील 
तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही होणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर कायद्यातील कलम ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही 
करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या राज्य शासनाच्या अधिका-याची सक्षम 
अधिकारी म्हणून नेमणूक होणे आवश्‍यक आहे. 

त्यामुळे सदर गुन्ह्यामध्ये उपरोक्त नमूद अधिनियमातील कलम ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही 
करणेकामी उप जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या राज्य शासनाच्या अधिका-याची सक्षम 
प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती होण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

मे. राजकमल टूर्स अँन्ड ट्रॅव्हल्स, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई या कंपनीविरुध्द दाखल आर्थिक गुन्हे 
शाखा, कॉ.गु.र.नं. ७३ / २००९ या गुन्हयांमध्ये महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे 
संरक्षण अधिनियम, १९९९ चे कलम ५ अन्वये जप्ती आणलेल्या वित्तीय संस्थेच्या मालमत्तेवर नियंत्रण 
ठेवण्याकरीता तसेच या अधिनियमाची सर्व प्रयोजने पार पाडण्याकरीता उप विभागीय अधिकारी, पश्चिम 
उपनगरे, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय-२०१४/प्र.क्र.९३/पोल-११ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०४१७१५३०४०१३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam 
Hi Wi 
Pp U Nn a mM DN: CN = Pam Hiraman 
Wagde, C = IN, S= 
. MAHARASHTRA, O = 
H | fa mM a al GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = 


HOME 
Wag d Q___ Date: 2014.04.21 16:23:57 


+05'30' 


पु. हि. वागदे 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, 

३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, 

५. उप विभागीय अधिकारी, पश्चिम उपनगरे, मुंबई उपनगर जिल्हा 

६. वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, कक्ष - ७, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई, 
७. निवडनस्ती, पाल - 99. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


